RNINo . MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


M 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २१ ] 


सोमवार , जुलै २२ , २०१९ / आषाढ ३१, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक २१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा : ( १) पीठासन अधिकारी, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक , कोरेगाव नगरपंचायत तथा उपविभागीय अधिकारी, कोरेगाव उपविभाग, कोरेगाव 

यांचेकडील पत्र क्रमांक निवडणूक / कोरेगाव / नपं / कावि/ ३७६/ २०१९, दिनांक १४ जून २०१९ रोजीचे पत्र व विशेष सभेचे इतिवृत्त . 
( २) पीठासन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, पाटण उपविभाग, पाटण यांचेकडील विशेष सभेचे इतिवृत्त. 
( ३) पीठासन अधिकारी , अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक, दहिवडी नगरपंचायत तथा उपजिल्हाधिकारी, महसूल , जिल्हाधिकारी कार्यालय, 

सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक मह/ कुका/ न.पं.अ.उ.निवड / कावि / १३५१/ २०१९ , दिनांक १४ जून २०१९ रोजीचे पत्र व विशेष सभेचे 

इतिवृत्त . 
( ४) पीठासन अधिकारी तथा जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सातारा यांचेकडील दिनांक १४ जून २०१९ रोजीचेविशेष सभेचे इतिवृत्त . 
( ५ ) पीठासन अधिकारी , खंडाळा नगरपंचायत अध्यक्ष निवडणूक , २०१९ तथा उपविभाग अधिकारी, वाई उपविभाग , वाई यांचेकडील पत्र 

क्रमांक खंनप/ अ.नि.व उ.नि./ ११९, १२०,१२१, १२२ / २०१९, दिनांक १४ जून २०१९ रोजीचे पत्र व विशेष सभेचे इतिवृत्त . 
(६) महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) (सुधारणा) नियम , २००९ , मुद्दा क्रमांक ७(क) व कलम ३४१ ब -२ (४). 
( ७) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ ( क) (४ ) 


आदेश 


वडूज , खंडाळा 


क्रमांक साशा/ नपा /( न.न.पं.अ. व उपा.निवडणूक) -२२९ १/ २०१९ .--- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव, पाटण, दहिवडी, 
नगरपंचायतींमधील सदस्यांमधून उर्वरित कालावधीकरिता दिनांक १४ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी निवड 
झालेल्या सदस्यांची नावे, अध्यक्षपदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक) (सुधारणा) 
नियम , २००९, मुद्दा क्रमांक ७ ( क) व कलम ३४१ ब -२ (४) व तसेच उपाध्यक्षपदी निवड झालेल्या सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ५१ ( क) ( ४) नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक) (सुधारणा) नियम , २०० ९, मुद्दा क्रमांक ७ (क ) व कलम ३४१ ब -२ (४ ) 
तसेच उपाध्यक्षपदी निवड झालेल्या सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ५१ (क) ( ४ ) 
नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , श्वेता सिंघल , जिल्हाधिकारी, सातारा, कोरेगाव , पाटण , दहिवडी , वडूज , 

खंडाळा 
नगरपंचायतींमधील अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी निवड झालेल्या सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे. 


( १ ) 


एच -१८६, भाग एक - अ ( असा.)( पु.वि.पु.) - २१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी, २२ जुलै २०१९ / आषाढ ३१, शके १९ ४१ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपंचायतींची नावे 


निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे 


निवड झालेल्या पदाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


कोरेगाव नगरपंचायत , कोरेगाव 


रेश्मा संतोष कोकरे 


अध्यक्ष 


संगिता नवनाथ बर्गे 


उपाध्यक्ष 


२ 


पाटण नगरपंचायत , पाटण 


संजय जयवंत चव्हाण 


अध्यक्ष 


सचिन किसनराव कुंभार 


उपाध्यक्ष 


३ 


दहिवडी नगरपंचायत , दहिवडी 


अध्यक्ष 


दिलिपराव गुलाबराव जाधव 
सुप्रिया निखिल शिंदे 


उपाध्यक्ष 


४ 


वडूज नगरपंचायत , वडूज 


अध्यक्ष 


सुनिल हिंदूराव गोडसे 
किशोरी अजित पाटील 


उपाध्यक्ष 


५ 


खंडाळा नगरपंचायत , खंडाळा 


प्रल्हाद विनायक खंडागळे 


अध्यक्ष 


शोभा रविंद्र गाढवे 


उपाध्यक्ष 


श्वेता सिंघल , 


सातारा , १७ जुलै २०१९ . 


जिल्हाधिकारी , सातारा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


